खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील विजेत्या 
खेळाडूंना बक्षिस रक्‍कम तसेच, सन्मान सोहळा 
आयोजनाच्या कार्यक्रमावर झालेल्या खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्याकरीता निधी मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : ०८ मार्च, 2029. 


वाचा :- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्र. केआयपी-२३१८/ प्र.क्र.१९७/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०१८. 
२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक खेयुक्री/ पविपा/ २०१९- 
२०/ का-४, दिनांक २२ जानेवारी, २०२०. 
३. शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२०. 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक क्रीयुसे/ निधी 
वितरण/२०२०-२१/ का-४, दिनांक २२ जुन, २०२० व दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२०. 
५. समक्रमांक, शासन निर्णय दि. २७ जानेवारी, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
खेलो इंडिया - क्रीडा विकासासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम” ही केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक 
१६/१०/२०१७ च्या परिपत्रकान्वये संपूर्ण देशात लागू केळी आहे. सदर योजनेनुसार, युवा 
खेळाडूंकरीता वार्षिक खेळाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. त्यानुसार, दि. ९ ते २१ जानेवारी, 
२०२० या कालावधीत गुवाहाटी, आसाम येथे तिसऱ्या खेलो इंडिया युवा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात 
आले होते. या स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याच्या संघाने ७८ सुवर्ण, ७७ रौप्य व १०१ कांस्य अशी एकूण २५६ 
पदके संपादन करून पदक तक्त्यामध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये प्रथम क्रमांक संपादन केलेला आहे. 
२. खेलो इंडीया युवा स्पर्धा-२०२० स्पर्धेतील सुवर्ण पदक विजेत्यांना रु. १,००,०००/-, रौप्य 
पदक विजेत्यांना रु. ७५,०००/- व कास्य पदक विजेत्यांना रु. ५०,०००/- याप्रमाणे रोख पारितोषिक 
आणि सन्मानचिन्ह देण्यासाठी, तसेच, क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्ह प्रदान 
करण्यासाठी तसेच, यासाठीच्या सन्मान सोहळयाकरीता ( प्रवास खर्च, अल्पोपहार खर्च - भोजन व 
सादिल खर्च) अपेक्षित खर्च यासाठी एकूण रु. ३२६.२० लक्ष ( रुपये तीन कोटी सव्वीस लक्ष वीस हजार 
फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये सादर केला. त्यानुसार यासाठी अपेक्षित खर्चाकरीता संदर्भ क्र. (३) येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.३२६.२० लक्ष इतका निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांना मंजूर 
करण्यात आला होता. तथापि, काही तांत्रिक कारणामुळे सदरचा निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण 
प्रणालीवर मार्च, २०२० अखेरपर्यंत उपलब्ध होऊ शकला नाही. यास्तव सदर निधी चाळू आर्थिक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 


वर्षात उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांनी संदर्भ क्र. (४) 
येथील पत्रान्वये शासनास केली आहे. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णयान्वये 
रु.३२६.२० लक्ष इतका निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा., पुणे यांना मंजूर करण्यात आला 
आहे. तथापि, आवश्‍यक रकमेइतका निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात 
आला नाही. यासाठीचा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


दि. ९ ते २१ जानेवारी, २०२० या कालावधीत गुवाहाटी, आसाम येथे आयोजित तिसर्‍या 
खेलो इंडिया युवा स्पर्धेमध्ये २०२० स्पर्धेतील पदक प्राप्त खेळाडूंना रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह 
देण्याकरीता तसेच क्रीडा मार्गदर्शक व व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्ह प्रदान करण्याकरीता 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या सन्मान सोहळयाकरीता रु.३२६.२० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र.(३) 
येथील दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, म.रा.,पुणे 
यांना मंजूर करण्यात आला होता. मात्र काही तांत्रिक कारणास्तव सदर निधी अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणाली उपलब्ध झाला नाही. त्यानंतर संदर्भ क्र. (4) येथील शासन निर्णयान्वये रु. ३२६.२० 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला. तथापि, प्रत्यक्षात आवश्‍यक रकमेइतका निधी, 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करण्यात आला नाही. त्यामुळे संदर्भाधिन क्र. (4) 
येथील शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. सदर योजनेसाठी संबंधित 
लेखाशिर्षाखालील चालू आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदींपैकी ५५ टक्के इतका निधी 
वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यास अनुसरुन सदर प्रयोजनासाठीच्या 
रु. ३२६.२० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. खेलो इंडिया युवा स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त खेळाडूंना रोख पारितोषिक व सन्मानचिन्ह तसेच, 
क्रीडा मार्गदर्डाक व व्यवस्थापक यांना सन्मानचिन्ह प्रदान करण्याकरीता, तसेच यासाठी आयोजित 
केलेल्या सन्मान सोहळयावरील खर्च याची प्रतिपूर्ती करण्याकरीता खालील विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविलेल्या बाबीसाठी रु. ३२६.२० लक्ष (रुपये तीन कोटी सव्वीस लक्ष वीस हजार फक्त) एवढी 
तरतूद वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात “ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई 
स्पर्धामधीळ पदक विजेत्यांना रोख पारितोषिके देणे” या योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

खर्चाच्या गावी 


अ.क्र. | खर्चाची बाब रक्‍कम रुपये 


पिं खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील पदक विजेते खेळाडूंकरीता | रु. २,९५,७५,०००/- 
रोख रक्कमेचे पारितोषिक देण्याकरीता निधी वितरीत करणे 


2. खेलो इंडिया युथ गेम्स-२०२० मधील पदक विजेते खेळाडू, | रु. 30,84,000/- 
संघव्यवस्थापक व क्रीडा मार्गदर्डाक यांचेकरीता सन्मान चिन्ह तसेच 
सन्मान सोहळयामधील इतर बाबीवरील खर्चासाठी निधी वितरीत 
करणे 


एकूण (१ + 2) रु. ३,२६,२०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 


३. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात, ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधील पदक 
विजेत्यांना रोख पारितोषिके देणे या योजनेकरीता उपलब्ध तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत 
करण्यात यावा. 

।.उपरोक्‍्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याच वेळी आंहरीत करण्यात यावा. शासन लेख्याबाहेर बँक 
खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 

॥.राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेशा/नियम/ 
शासन निर्णय /वित्तीय नियमावळी यातील तरतूदीनुसार atte निधीचा विनियोग 
करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. या संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र. ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, 
(०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार, (०९) (०९) राष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा कौशल्य व तंत्र संदर्भात 
खास शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे (ऑलिम्पिक अभियान), ३१ सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर, (२२०४- 
५३६८)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा . 

प. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १६.०४.२०२० व दिनांक ०४.०५.२०२० मधील 
सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद 
अटींची पूर्तता होत आहे. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
HET व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

र सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५८/१४७१, दिनांक १८/ 
०२/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २११/२०२१/व्यय-५, दि. २४/०२/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७9. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१३०७५७५४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने oe 
Swati Madhukar (त्ये i it Of Maharashti School Educati 


'884958ee70015d36b35b2c07e9700 


Nanal fe62cba2439a8 b4bed, चार Madhuk 


Date: 2021.03.08 13:12:10 +05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


Cc Aw A 09 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ३१/ क्रीयुसे-१ 


५. मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

७. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर. 

१०. महालेखापाल (लेखा)१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

.सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (संचालनालयामार्फत) 

१३. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१४. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचाळनालयामार्फत) 

१५. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, क्रीयुसे-२ / ३, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


ae) 
Oo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


